शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक 
यांची कॅस योजनेंतर्गत वरिष्ठ श्रेणीमध्ये, AGP 
६००० ते AGP ७००० तसेच ALI ते AL ११ 
मध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनाक : १७ फेब्रुवारी, २०२२ 


., शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, 
दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
४. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 
७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹७/२9), 
दि. १८.०७.२०१८. 
८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९. 
९. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९. 
१०. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१०७७९ 
दि. ०४.१०.२०२१ व दि. ०६.१२.२०२१. 
११.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१२८०० 
दि. २९.१०.२०२१ व दि. ०६.१२.२०२१. 


| 
fio] 


वाचा :- 


शासन निर्णय :- 


शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधीळ सहाय्यक 
प्राध्यापक यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
अन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू 
केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (24/99) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


विशि-१, दि. १५.०२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन 
विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि. ०२.११.२०१७ च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच 
महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत 
सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्र. ७ येथील दि. १८.०७.२०१८ च्या 
अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. 
त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्र. ९ 
येथील दि.०८.०३.२०१९ शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी मध्ये स्थान निश्चिती 
करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/ प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. ०७.०६.२०२१ अन्वये 
छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. २७.०९.२०२१ ते 
दि. २८.०९.२०२१ व दि. २७.१०.२०२१ ते दि. २९.१०.२०२१ या कालावधीत घेतलेल्या बैठकीत 
समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संदर्भाधिन क्र. Io व ११ येथील पत्रान्वये शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालळय/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधीळ सहाय्यक प्राध्यापक यांची वरिष्ठ 
श्रेणी, AGP ६००० TAGP ७००० तसेच ALI TAL 99 मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. 


झासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधीळ सहाय्यक प्राध्यापक यांची सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत Career 
Advancement Scheme) वरिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना क्र. एफ १- 
२/२०१७/(इसी/पीएस), दि. १८.०७.२०१८ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र 
अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून 
स्थान निश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापकांची वरिष्ठ श्रेणी मध्ये वेतन निश्चिती 
करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 

३. ज्या सहाय्यक प्राध्यापक यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय 
महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अशा सहाय्यक 
प्राध्यापक यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० 
मधील क्र. १० व १०.१ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७ 
(EC/PS) दि. १८.०७.२०१८ मधील क्र. १० मध्ये विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केली 
असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


४. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,क्र. संकीर्ण1- २०१८/ 
प्र.क्र.५६/विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१७१७१०४८२५०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
D ATT AT R AY A DN: CN = DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


RAMBHAU KAHAR tiie ees oso 
(द. रा. कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- प्रपत्र- “a” 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 
६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. सर्व प्राचार्य/संचालळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
९. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 
१०.सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक, यांना संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत 
११.निवडनस्ती/मशि-१ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


प्रपत्र-अ 


(शासन निर्णय क्र. : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४६/मशि-१, दिनांक १७.०२.२०२२ सोबतचे) 
(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत वरीष्ठ श्रेणी AGP ६००० ते ७००० AL-9o ते AL-99) मध्ये स्थाननिश्चिती) 


अ. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे नाव विषय संस्था/महाविद्यालय/ अध्यापक | वरीष्ठ श्रेणीमध्ये (AGP 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव ६००० ते AGP ७०००/ 
ALQo ते ॥॥.११) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
१. | डॉ.लक्ष्मण रामभाऊ म्हस्के । अर्थशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान  । ३०.०८.२०१८ 
संस्था, अमरावती 
२. | डॉ. एकनाथ श्रीपती फुटाणे । मराठी इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, | १४.०२.२०१९ 
मुंबई 
३. | श्रीम. कल्पना चंद्रकांत इतिहास इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, | ०८.०६.२०१५ 
पावसकर मुंबई 
५. | श्री. हारीस पौळोचन जेविक तंत्रज्ञाना | शासकोय विज्ञान संस्था, ०६.१०.२०१८ 
पनकक्‍्कल औंरगाबाद 
६. | डॉ. आशिष सरोवर ats भारतीय प्राचीन । वसंतराव नाईक शासकीय कळला | २९.०९.२०१८ 
इतिहास व विज्ञान संस्था नागपूर 
७. | डॉ. चरणसिग नथ्थुसिग संगणकडझास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | १९.०८.२०१८ 
कायटे संस्था, औंरगाबाद 
८. | डॉ. अर्जून विठ्ठलरावमाने | संगणकशास्त्र  ।शासकोय न्याय सहायक विज्ञान | २७.०८.२०१८ 
संस्था, नागपूर 
९. | St. रीना नारायणराव तत्वज्ञान शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | ३१.१२.२०१६ 
बावनकुळे, संस्था, अमरावती 
१०. | डॉ. सुजाता वामनराव दामके | भूगोल वसंतराव नाईक शासकीय कला | २१.०२.२०१६ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
११. | डॉ. संदीप रूपरावजी भूगोल वसंतराव नाईक शासकीय कळा | १९.१०.२०१९ 
मसराम व विज्ञान संस्था नागपूर 
१२. श्री. राजेंद्र वसंतराव माळी | अर्थशास्त्र सिडनहॅम महाविद्यालय मुंबई ०१.०९.२०२० 
१३. | डॉ. शहोखर भगवान जाधव जीवरसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई । ०७.०८.२०१९ 
१४. | डॉ. उत्कर्षा मनोज लेखक जीवरसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई । ०७.०८.२०१९ 
१५. | श्री. सागर रघुनाथ कोतकर | व्यापारी कायदा | Reqs महाविद्यालय मुंबई १४.०८.२०१९ 
१६. | श्री. समीर रामचंद्र वैरागी । मराठी इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, | १०.०३.२०२० 
मुंबई 
१७. | श्री. उत्तरेश्वर ज्ञानोबा सुरवसे | मराठी वसंतराव नाईक शासकीय कला | ०९.०३.२०२० 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
१८. | डॉ. सुधिर बब्रुवान मोरे मराठी वसंतराव नाईक MAPA कला | ३०.०४.२०१९ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
१९. डॉ. पवन चंद्रकांत पाटील मार्केटिंग सिडनहॅम संस्था मुंबई १५.०५.२०१९ 
04118२४. अणण ण 
RAMBHAU (॥-॥त ५७७ 000000000610/ 070 तापहण 
(द.रा.कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


अ. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे नाव विषय संस्था/महाविद्यालय/ अध्यापक | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव ते ५७२ ७०००/ ॥१०ते 
ALQ9) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
२०. | डॉ. संभाजी विठ्ठल पाटील । संस्कृत वसंतराव नाईक शासकीय कला | १८.०१.२०२० 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
२१. | डॉ. पल्लवी विजय कर्वे संस्कृत वसंतराव नाईक शासकीय कला | १४.०२.२०१९ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
२२. श्री. सुमेध जालंदर धारिया | संगणकशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | २८.०८.२०२० 
संस्था, अमरावती 
२३. | श्री. धिरज गोविद अमृतकर | संगणकडास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान । २५.०९.२०२० 
संस्था, अमरावती 
२४. | श्रीम. विनी अरूण काळे संगणकशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | २५.०८.२०२० 
संस्था, औंरगाबाद 
२५. | डॉ. शोभा कमलाकर संगणकडझास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | १९.०८.२०१८ 
बाविस्कर संस्था, औंरगाबाद 
२६. | श्री. मिलिंद दामोदर मेश्राम । संगणकडझास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | १९.०८.२०२० 
संस्था, मुंबई 
२७. | श्रीम. निता पुरूषोत्तम संगणकशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | २१.०८.२०२० 
खोब्रागडे संस्था, मुंबई 
२८. श्री. स्वरूप रामचंद्र | संगणकशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | १९.०८.२०२० 
मणेरीकर संस्था, मुंबई 
२९. | श्री. श्रीकांत बाळासाहेब संगणकशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | १०.०९.२०२० 
कोरके संस्था, नागपूर 
३०. | श्री. शरद शिवप्पा हेगडे संगणकशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | २६.०८.२०२० 
संस्था, नागपूर 
३१. | a संदिप पांडुरंग जोगदंड, | लोकप्रशासन  । शासकोय ज्ञान विज्ञान दि १४.२.२०२१ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
३२. | डॉ. ar संदिपान भोसले । विज्ञान शासकीय अध्यापक दि 92.§.2098 
(शिक्षणझास्त्र) महाविद्यालय, रत्नागिरी 
३३. | डॉ. शहफिक खान युसुफ मानसशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि ०६.१०.२०१९ 
खान पठाण, संस्था, अमरावती 
३४. | डॉ. संतोष वसंत सावदेकर, | मानसशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान दि ०१.१०.२०१९ 
संस्था, अमरावती 
३५. | डॉ. राहूल बापूराव बर्वे, मानसशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान  0९.३.२०२० 
संस्था, अमरावती 
३६. | डॉ. सुमेधा चंपतराव जाधव, | मानसशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | दि 93.92.2020 
संस्था, औरंगाबाद 
DATTATRAYA (11111. 
RAMBHAU KAHAR ७७७ sso 
(द.रा.कहार) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


अ. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे नाव विषय संस्था/महाविद्यालय/ अध्यापक | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव ते ५७२ ७०००/ ॥_१०ते 
ALQ4) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
३७. श्री. अरुण दिगंबरराव घुगे | जीवशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | दि १३.१०.२०२० 
संस्था, औरंगाबाद 
३८. | डॉ. अर्चना लक्ष्मीनारायण । जीवशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | दि. २४.१०.२०१९ 
महाकाळकर, संस्था, नागपूर 
३९. | डॉ. हरीप्रसाद मधुकरराव जीवशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | २१.९.२०१९ 
पाईकराव संस्था, नागपूर 
४०. | डॉ. मालोजीराव सर्जराव जीवशास्त्र शासकीय न्याय सहायक विज्ञान | २५.९.२०१९ 
भोसले संस्था, नागपूर 
४१. | डॉ. जयसिंग बाजीराव तत्वज्ञान इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, । ०४.११.२०१९ 
सावंत मुंबई 
४२. | श्रीम. स्मिता गोविदराव तत्वज्ञान वसंतराव नाईक शासकीय कला | ०३.११.२०२० 
ade, व विज्ञान संस्था नागपूर 
४३. | डॉ. उध्दव नरहरी कांबळे, | तत्वज्ञान वसंतराव नाईक शासकीय कला | ०५.११.२०१९ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
४४. श्री. दत्ताद्रय विठ्ठल गांगोडे | समाजशास्त्र एलफिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई | १६.२.२०२१ 
४५. श्री. बंडू भाऊसाहेब पाटेकर, | समाजशास्त्र वसंतराव नाईक शासकीय कला | १६.२.२०२१ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
४६. | डॉ. सिराज अन्वर अमजद । UE शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान ३१.३.२०२१ 
खान संस्था, अमरावती 
४७. | श्री. मोहमद आशिफ अब्दुल | उर्दु शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान २०.७.२०२० 
बशिर संस्था, अमरावती 
४८. | डॉ. शोख इमरान शोख Bg वसंतराव नाईक शासकीय कला | 29.2098 
मस्तान व विज्ञान संस्था नागपूर 
४९. | डा. नुसरत मीनु मोहम्मद Bq वसंतराव नाईक शासकीय कला | 99.19.2098 
नसीर व विज्ञान संस्था नागपूर 
५०. | डॉ. लता परशराम भोपळे प्राणीशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, ०१.०८.२०२० 
कोल्हापूर 
५१. | डॉ. ज्योती अशोक चव्हाण | प्राणीशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, ०१.०८.२०२० 
कोल्हापूर 
५२. | डॉ. संगिता भिमराव डोंगरे | प्राणीशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान । २१.१०.२०१९ 
संस्था, अमरावती 
५३. | डा. मंदार सतीश पैगनकर | प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय | २९.१०.२०१९ 
गडचिरोली 
५४. | डॉ. शितल शांताराम तावरे । प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई । ०५.१०.२०१९ 


DATTATRAYA 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
DN: CN = DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
QU = HIGHER & TECHNICAL EDUCATION 


RAMBHAU KAHAR errastuent , ८०, 
(द.रा.कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


